वर्ष ८ , अंक २२ ] 


LAYER 


सत्यमेव जयते 


भाग १ – अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०२२ / आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 
ते 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक २७-०६-२०२२ . 


अ . - एक - अ -१ ( १६१५ ) . 


[ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये ८.०० 


सूचना 

क्रमांक टिपीएस - २८२२ - प्र.क्र . ०८ ( भाग -१ ) - २०२२ - ई.पी . प्रसिध्दी - नवि -३० - 

ज्याअर्थी , अमरावती महानगरपालिकेची पहिली सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
( १ ९ ६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिले आहे . ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वयेच्या शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग 
क्र . टिपीएस -२८ ९२-११८० - प्र.क्र.९ ० - ९ २ - नवि- १३ , दिनांक ०४ डिसेंबर १ ९९ २ नुसार मंजूर करण्यात आली असून ती दिनांक २५ मार्च १ ९९ ३ पासून 
अंमलात आली आहे . ( यापुढे " उक्त मंजूर विकास योजना " असे संबोधिले आहे . ) ; 

" 


# 

ज्याअर्थी , अमरावती महानगरपालिका , अमरावती ( यापुढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे संबोधिलेले आहे . ) या नियोजन प्राधिकरणाने 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधिलेले आहे . ) चे कलम 
२३ अन्वयेच्या तरतुदीनुसार ठराव क्र . १०८ , दिनांक २० ऑक्टोबर २०१६ अन्वये प्रारूप विकास योजना ( यापुढे " उक्त विकास योजना " असे 
संबोधिलेले आहे . ) तयार करणेचा इरादा जाहीर केला असून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , अमरावती विभागीय पुरवणी , दि . ०१-०७ 
डिसेंबर २०१६ , पृष्ठ क्र . ३ व ४ वर प्रसिध्द झाली आहे ; 

" 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये तिच्या हद्दीतील जमिनीचे सर्वेक्षण करून , उक्त प्रारुप 
विकास योजना तयार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिध्द करण्यास ठराव क्रमांक ७ ९ , दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ अन्वये मान्यता 
दिली असून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , अमरावती विभाग , अमरावती भाग -१ अ पुरवणीमध्ये दिनांक ०६ - १२ , डिसेंबर २०१८ रोजी 
पृष्ठ क्र . २५-२६ वर सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द झाली आहे : 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १४-२० , २०२२ / आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रसिद्ध प्रारूप विकास योजनेवर विहित मुदतीत आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम 
२८ ( २ ) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी सादर केला आहे ; 


२ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने नियोजन समितीचा अहवाल विचारात घेऊन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) अन्वये उक्त 
प्रारुप विकास योजनेत काही बदल करून दिनांक ० ९ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये असे बदल प्रसिध्द करण्याचे ठरवून , या बदलांसह ( यापुढे " उक्त 
फेरबदल " असे संबोधिले आहे . ) प्रारूप विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) अन्वये जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिध्द केली असून , 
त्याबाबतची सूचना , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , अमरावती विभाग , अमरावती भाग -१ अ पुरवणीमध्ये दिनांक २६ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी 
प्रसिध्द झाली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ नुसार , आदेश क्र . १ ९ ५३ , दिनांक २३ एप्रिल 
२०२१ अन्वये , उक्त प्रारूप विकास योजना कलम ३० अन्वये शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यास दिनांक ०६ जून २०१ ९ ते दिनांक १ ९ नोव्हेंबर 
२०१ ९ हा दिवस धरून त्या दिवसापर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील कलम ३० मधील उप - कलम ( १ ) मधील तरतुदीनुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त विकास योजना 
पत्र क्रमांक ८६५ , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये शासनास मंजुरीस्तव सादर केली आहे ; 


" 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रारूप विकास योजनेत , मौजे वडाळी येथील सर्व्हे क्र . ४/०१ मधील ०.९ ८ हे . क्षेत्र ( यापुढे " उक्त जमीन " असे संबोधिले 
आहे . ) " आरक्षण क्र . १०२ - कारागृह विस्तारीकरण " ( यापुढे " उक्त आरक्षण " असे संबोधिले आहे . ) म्हणून आरक्षित असून त्याचे समुचित प्राधिकरण 
अधीक्षक , कारागृह प्रशासन , अमरावती हे आहेत . उक्त जमिनीपैकी ०.३१ हेक्टर क्षेत्र अर्जदार श्रीमती शारदादेवी ग . जैसवाल यांच्या मालकीचे आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अर्जदार श्रीमती शारदादेवी ग . जैसवाल यांनी , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ मधील तरतूदीनुसार , मौजे वडाळी येथील सर्व्हे 
क्र . ४/१ मधील क्षेत्रावरील उक्त मंजूर विकास योजनेतील आरक्षणाबाबत , दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २००४ रोजीच्या पत्रान्वये सूचना ( यापुढे " उक्त सूचना 
असे संबोधिले आहे . ) बजावली होती ; 


आणि ज्याअर्थी , मा . उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र . ३८४/२००६ मध्ये दिनांक ०८ फेब्रुवारी २००७ रोजीच्या आदेशान्वये , उक्त 
जमिनीवरील , उक्त मंजूर विकास योजनेतील आरक्षणाबाबत , संबंधित जमीनमालकाने उक्त सूचना बजावून देखील विहित कालावधीत उक्त जमीन 
संपादित करण्यात आलेली नसल्याने सदर आरक्षण व्यपगत झाल्याचे व सदर जागा लगतच्या अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे अनुज्ञेय असलेल्या विकासाकरीता 
उपलब्ध होणे आवश्यक आहे , असे घोषित केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनीच्या जमीनमालकांनी , उक्त जमीन उक्त प्रारूप विकास योजनेत आरक्षित ठेवण्याविरूध्द मा . उच्च न्यायालयात 
अवमान याचिका क्र . ३१/२०२१ दाखल केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अमरावती महानगरपालिकेने त्यांचे पत्र दिनांक १० मार्च २०२१ अन्वये , उक्त आरक्षण रद्द करणेबाबत शासनस्तरावर निर्णय 
घेण्याची शासनास विनंती केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , मा . उच्च न्यायालयाने अवमान याचिका क्र . ३१ / २०२१ मध्ये दिनांक २२ एप्रिल २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये उक्त जमीन 
कोणत्याही आरक्षणातून व्यपगत झाल्याचे घोषित केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार , उक्त प्रारूप विकास योजनेबाबत आवश्यक त्या चौकशीनंतर तसेच 
संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त प्रारूप विकास योजना , उक्त प्रारूप विकास योजनेतील उक्त 
जमीन ( क्षेत्र ०.३१ हेक्टर ) उक्त आरक्षणातून वगळणे व रहिवास विभागात समाविष्ट करणे या बदलांसह ( यापुढे " उक्त प्रस्तावित फेरबदल " असे 
संबोधिले आहे . ) भागशः मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

" 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार , उक्त अधिनियमाचे कलम २६ अन्वये प्रसिध्द विकास योजना 
मसुद्यामध्ये राज्य शासनाने मंजूर करावयाचे प्रस्तावित बदल हे मोठ्या स्वरूपाचे असतील तर , त्याबाबतीत कोणत्याही व्यक्तीकडून आक्षेप / सूचना 
मागविण्यासाठी राज्य शासनाने राजपत्रात तसेच दोन पेक्षा कमी नसतील अशा स्थानिक वर्तमानपत्रात सूचना प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २२ अ ( अ ) मधील तरतुदीनुसार , उक्त प्रस्तावित फेरबदल हा सारभूत स्वरूपाचा असल्याने , उक्त 
अधिनियमाचे कलम ३१ ( १ ) नुसार पुनर्प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १४-२० , २०२२ / आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२० ( २०२० चा महा . १ ९ वा ) द्वारे उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १४८- ( अ ) सुधारित मधील तरतुदीनुसार , अधिनियमातील प्रकरणे दोन , तीन , चार व पाच मधील तरतुदींप्रमाणे , कोणत्याही विकास योजना , 
प्रादेशिक योजना किंवा योजनांसाठीचा कालावधी विचारात घेताना , देशामध्ये किंवा राज्यामध्ये उद्भवणा - या कोणत्याही महामारीच्या किंवा साथीच्या 
रोगाच्या फैलावास किंवा आपत्तीजन्य परिस्थितीस प्रतिबंध करण्याकरिता , भारत सरकारने किंवा , यथास्थिती , राज्य शासनाने केलेल्या कोणत्याही 
मार्गदर्शक तत्वांच्या किंवा टाळेबंदी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे , उक्त प्रकरणानुसारची कोणतीही कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नसेल तर , असा 
कालावधी वगळणे आवश्यक आहे : 


आणि ज्याअर्थी , उक्त वगळलेल्या क्षेत्राच्या प्रारुप विकास योजना मंजुरीचा विहीत कालावधी , महाराष्ट्र राज्यात शासनाने दिनांक २३ मार्च २०२० 
पासून कोविड -१ ९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे जाहीर केलेला टाळेबंदीचा कालावधी वगळता , अजून अस्तित्वात आहे ; 


आता , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार तसेच इतर अनुषंगिक शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन 
खालीलप्रमाणे आदेश पारित करित आहे 

: 


( अ ) सोबत जोडलेल्या अनुसूचित नमूद केल्यानुसारच्या सारभूत स्वरूपाच्या उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत प्रस्तुतची सूचना ( यापुढे " उक्त 
सूचना " असे संबोधिले आहे . ) निर्गमित करण्यात येत असून , सदर सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या 
आत जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्यात येत आहेत . 


( ब ) विहीत मुदतीत प्राप्त होणा - या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सहसंचालक , 
नगर रचना , अमरावती विभाग , अमरावती यांची उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये " अधिकारी " म्हणून नियुक्त करण्यात येत 
आहे . 


परिशिष्ट 

विकास योजना - अमरावती ( दुसरी सुधारित ) ( वगळलेला भाग ) 

शासनाने , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये प्रसिध्द केलेले सारभूत स्वरूपाचे बदल 
( शासन सूचना क्र . टिपीएस -२८२२ - प्र . क्र . ०८ ( भाग -१ ) -२०२२ - ई.पी . प्रसिध्दी - नवि- ३० , दिनांक २७ जून २०२२ चे सहपत्र ) 


Sr. No. 


( 1 ) 


1 


E.P. 
No. 


( 2 ) 


EP - 1 


Proposal of Draft 
D.P.published 
u / s 26 of the M. R. 
and T. P. 
Act , 1966 


( 3 ) 


" Site No. 102 
Extension to Jail " 


Proposals of Draft 
Development Plan 
submitted to the State 
Government for 
sanction u / s30 
of the M. R. and 
T. P. Act , 1966 


३ 


( 4 ) 

Site No. 102 
Extension to Jail 


Substantial Modification 
proposed by 
the State 

Government u / s 31 
( 1 ) of the M. R. and 
T. P. Act , 1966 
( EP ) 


( 5 ) 


The area admeasuring 
0.31 H.A. bearing Survey No. 4/1 
of village Wadali , is proposed to 
be deleted from " Site No. 102 
Extension to Jail " and the area so 
released is proposed to be 
included in Residential Zone as 
shown on plan . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १४-२० , २०२२ / आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

०२. सहसंचालक , नगर रचना , अमरावती विभाग , " निलगिरी " , डॉ . अग्रवाल यांची इमारत , काँग्रेसनगर मार्ग , अमरावती - ४४४ ६०३ , 
यांनी प्रस्तुत सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत प्राप्त होणा - या सूचना / हरकती 
विचारात घ्यावयाच्या आहेत . 


०३. प्रस्तुत सूचना सोबतच्या परिशिष्टासह व प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणा - या नकाशासह , जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध करण्यात येत आहे . 


( अ ) सहसंचालक , नगर रचना , अमरावती विभाग , अमरावती . 

( ब ) आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका , अमरावती . 

( क ) सहायक संचालक , नगर रचना , अमरावती शाखा , अमरावती . 


सदर सूचना महाराष्ट्र शासनाने www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने , 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०७ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , 

THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


Mumbai 400032 , dated 27-06-2022 . 


वीणा मोरे , 
अवर सचिव . 


NOTICE 

No. TPS - 2822 - CR - 08 ( Part - 1 ) -2022 - E.P . Published UD - 30. 

Whereas , the First Revised Development Plan of Amravati City , District Amravati has been sanctioned by the 
Government under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah.XXXVII of 1966 ) 
( hereinafter referred to as " the said Act " ) vide Notification No. TPS - 2892-1180 - CR - 90-92 ( B ) -UD - 13 , dated 04-12-1992 
and has come into force with effect from 25-03-1993 ( hereinafter referred to as " the said sanctioned Development Plan " ) ; 


And whereas , Amravati Municipal Corporation ( hereinafter referred to as " the said Planning Authority " ) being 
Planning Authority has resolved a Resolution No. 108 , under Section 23 of the said Act , dated 20-10-2016 , declaring its 
intention to prepare a Draft Development Plan and has published a notice to that effect in the Official Gazette , Amravati 
Division Supplement , Part - I , dated 01-07-12-2016 on pages Nos . 3 and 4 ; 


And whereas , after carrying out a survey of lands within its limits under Section 25 of the said Act , Amravati 
Municipal Corporation ( hereinafter referred to as " the said Planning Authority " ) being Planning Authority has prepared a 
Draft Development Plan of the Amravati Municipal Corporation ( hereinafter referred to as " the said Draft Development 
Plan " ) and published under Section 26 of the said Act and published a notice to that effect in the Official Gazette , 
Amravati Division Supplement , Part - I , dated 06-12-12-2018 ; 


And whereas , after giving hearing to the suggestions / objections received within stipulated time in respect of the 
said Draft Development Plan , the Planning Committee set up under Section 28 ( 2 ) of the said Act , has submitted its 
report to the said Planning Authority on 01-08-2019 ; 


And whereas , considering the report of Planning Committee , the said Planning Authority has made some modifi 
cations and on 09-09-2019 , decided to publish the modifications ( hereinafter referred to as " the said Modifications " ) has 
published the said Draft Development Plan under Section 28 ( 4 ) of the said Act for information of the public and published 
a notice to that effect in the Official Gazette , Amravati Division Supplement , Part - I , dated 26-09- to 02-10-2019 ; 


And whereas , as per the provisons of Section 21 of this said Act , the Director of Town Planning , Maharashtra 
State , Pune has extended the period from 06-06-2019 to 19-11-2019 , for submitting the said Development Plan under 
Section 30 of the said Act , for approval of the Government vide his Order No. 1953 , dated 23-04-2021 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १४-२० , २०२२ / आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

And whereas , in accordance with the provision of sub - section ( 1 ) of Section 30 of the said Act , the said Planning 
Authority has submitted the said Draft Development Plan vide its letter No. 865 , dated 19-11-2019 to the Government for 
sanction ; 


And whereas , as per the proposal of the said Draft Development Plan , the land admeasuring 0.98 HA . , bearing 
Survey No.4 / 01 of village Wadali ( hereinafter referred to as " the said Land " ) is reserved as " Site No. 102 - Extension to 
Jail " ( hereinafter referred to as " the said Reservation " ) with its Appropriate Authority as the Suprintendent of Jail Admin 
istration , Amravati . Out of the said Land , the area admeasuring 0.31 HA . is belongs to the Applicant Smt . Shardadevi G. 
Jaiswal ; 


. And whereas , the Applicant Smt . Shardadevi G. Jaiswal has served a notice vide her letter dated 29-11-2004 
under Section 127 of the said Act ( hereinafter referred to as " the said Notice " ) in respect of the reservation proposed on 
the land bearing S.No.4 / 01 of Mauje Wadali , in the said sanctioned Development Plan ; 


And whereas , the Hon'ble High Court vide its Order dated 08-02-2007 in Writ Petition No.384 / 2006 , had declared 
that the land in question is released from the said Reservation and should be made available to the Petitioner for the 
purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the relevant plan ; 


And whereas , the land owner of the said Land has filed a Contempt Petition No.31 / 2021 before Hon'ble High Court , 
against reserving the said Land in the said Draft Development Plan ; 


And whereas , Amravati Municipal Corporation has requested to the Government to take decision for deleting 
Reservation , vide its letter dated 10-03-2021 ; 


And whereas , the Hon'ble High Court vide its Order dated 22-04-2022 in Contempt Petition No.31 / 2021 , had 
declared the status of the said Land is , as being free from any reservation ; 


And whereas , after making necessary enquiry and after consulting the Director of Town Planning , Maharashtra 
State , Pune , the Government is of the opinion that the said Draft Development Plan should be sanctioned partly under 
Section 31 ( 1 ) of the said Act , thereby deleting 0.31 HA . area affected by the said reservation and including in Residen 
tial Zone ( hereinafter referred to as " the said Proposed Modificaion " ) ; 


And whereas , as per the provisions of Section 31 ( 1 ) of the said Act , if the modifications proposed by the State 
Government to the Draft Development Plan published under Section 26 of the said Act , are of substantial nature , the 
State Government shall publish a notice in the Official Gazette and also not less than to local news pepers inviting 
objections and suggestions from any person in respect of the proposed modification within a period of one month from 
the date of such notice ; 


And whereas , as the said Proposed Modification being the modification of substantial nature as per the provisions 
of Section 22A ( a ) of the said Act , it has to be republished under the provisions of Section 31 ( 1 ) of the said Act ; 


And whereas , in accordance with the amended provisions of Section 148 ( A ) of the said Act . vide the Maharashtra 
Regional and Town Planning ( Amendement ) Act , 2020 ( Mah . XIX of 2020 ) , in computing the period , in relation to any 
Development Plan , Regional Plan or Scheme under the provisions of Chapter II , III , IV and V of the said Act , the period 
of periods during which any action could not be completed under the said chapters , due to enforcement of any Guide 
lines or lockdown measures by the Government of India or the State Government , as the case may be , to prevent the 
spread of any pandemic or epidemic or disaster situation arising in the Country or State shall be excluded ; 


And whereas , such prescribed time limit is still in existence on excluding the period of lockdown declared due to 
spread of Covid - 19 virus in the State of Maharashtra , by the Government from 23-03-2020 ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 31 ( 1 ) of the said Act and all other powers enabling 
it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby : 


( A ) Gives the Notice ( hereinafter referred to as " the said Notice " ) , for inviting suggestions / objections from any 
person in respect of the said Proposed Modification of substantial nature , as specified in the SCHEDULE 
appended hereto , within a period of thirty days from the date of publication of this Notice in the Official 
Gazette . 


अ . - एक - अ -२ ( १६१५ ) . 


૬ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १४-२० , २०२२ / आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

( B ) Appoints the Joint Director of Town Planning , Amravati Division , Amravti as an Officer ( hereinafter referred to 
as the said Officer under Section 31 ( 1 ) of the said Act , to hear the suggestions / objections received by him 
from general public within the stipulated time and submit his report to the Government for further necessary 
action . 


Sr. No. 


( 1 ) 

1 


Development Plan of Amravati ( 2nd Revised ) ( Excluded Part ) 

Substantial Modifications republished by the Government Under Section 31 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


( Accompaniment of Govt . Notification No. TPS - 2822 - CR - 08 ( Part - 1 ) -2022 - E.P . Publish / UD - 30 , 

Dated 27-06-2022 ) 


E.P. 
No. 


( 2 ) 

EP - 1 


SCHEDULE 


Proposal of Draft 
D.P. published 
u / s 26 of the M. R. 

and T. P. 
Act , 1966 


( 3 ) 

Site No. 102 
Extension to Jail " 


Proposals of Draft 
Development Plan 
submitted to the State 
Government for 
sanction u / s 30 
of the M. R. and 
T. P. Act , 1966 

( 4 ) 


Site No. 102 
Extension to Jail 


Substantial Modification of 
proposed by 
the State 

Government u / s 31 

( 1 ) of the M. R. and 

T. P. Act , 1966 

( EP ) 
( 5 ) 


The area admeasuring 0.31 HA . 
bearing Survey No. 4/1 of village 
Wadali , is proposed to be 
deleted from " Site No. 102 
Extension to Jail " and the area 
so released is proposed to be 
included in Residential Zone as 
shown on plan . 


2. Suggestions or objections regarding substantial modification mentioned in SCHEDULE that may be received 
by the Joint Director , Amravati Division , Amravati having his office at " Nilgiri " , Dr.Agrawal's Building , Congressnagar 
Road , Amravati - 444 603 , within the stipulated period of 30 days from the date of publication of this Notice in the Official 
Gazette shall only be considered . 


( A ) The Joint Director of Town Planning , Amravati Division , Amravati . 

( B ) The Commissioner , Amravati Municipal Corporation , Amravati . 

( C ) The Assistant Director of Town Planning , Amravati Branch , Amravati . 


3. Copy of this Notice along with SCHEDULE and the plan showing the Proposed Modification is available for 
inspection of general public in the following offices during office hours on all working days . 


This Notice is available on the Government of Maharashtra website www.maharashtra.gov.in ( Acts / Rules ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VEENA MORE , 
Under Secretary . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १४-२० , २०२२ / आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ ७ 


क्रमांक कावि - अका - जिपग्रापंनि - कक्ष - १५-१९३६-२०२२ . – 

या कार्यालयातील पत्र क्र . कावि- अका- जिपपंस- ग्रापं- १ ९३३-२०२२ नुसार जिल्हा परिषदा , पंचायत समित्या निवडणुका , २०२२ बुलडाणा जिल्हा 
परिषद करीता प्रभाग रचना अंतिम प्रसिद्धी दिनांक २७ जून २०२२ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र ( असाधारण ) भाग एक - अ अमरावती विभागीय 
पुरवणी मध्ये पृष्ठ क्र . १ ते ३५ , अ . क्र . २८८ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे . त्यामध्ये जिल्हा परिषद निवडणूक क्रमांक व नाव या रकाण्यामध्ये 
तसेच ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र , गाव व इत्यादीची नावे खालीलप्रमाणे दुरूस्ती करण्यात येत आहे . - 

या ऐवजी 

असे वाचावे 


तालुक्याचे निवडणूक 

नांव 


( १ ) 

शेगांव 


शेगांव 

शेगांव 


विभागाचा क्रमांक 

व नाव 


( २ ) 

९ आळसना 

१० - माटरगांव बु . 
११- चिंचोली 


नांदुरा १३ - निमगांव 

खामगांव २६ - सुटाळा बु . 

खामगांव २८ - पळशी बु . 


खामगांव ३७ - कळबेश्वर 


बुलडाणा : 
दिनांक ४ जुलै २०२२ . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

परिशिष्ट -४ 

बुलडाणा जिल्हा परिषद - अंतिम प्रभाग रचना 
शुध्दीपत्र 


प्रदेशाची व्याप्ती 


निवडणूक विभागात 
समाविष्ट असलेल्या 
ग्रामपंचायतीची नांवे 


( ३ ) 

तरोडा तरोडी 


तीत्रव 

डोलारखेड 

खोलखेडा 

शहापुर 


माटरगांव बु . गण 

लासुरा खुर्द 


ग्रामपंचायतीच्या 
मर्यादेत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 
( गावे / वस्त्या / तांडे 

इत्यादीची नांवे ) 
( ४ ) 


तरोडी तरोडी 


तालुक्याचे 
नांव 


शहापुर 

देऊळखेडा 

बदल नाही 


( १ ) 

शेगांव 


शेगांव 

शेगांव 


लासुरा खुर्द 

लासुरा बु . 

झरखेड उजाड 

तीत्रव 

इसापूर , डोलारखेड नांदुरा 

खोलखेडा 


निवडणूक 

विभागाचा क्रमांक 

व नाव 


( २ ) 

९ - आळसना 

१०- माटरगांव बु . 

११ - चिंचोली कारफार्मा 


१३- निमगांव 

खामगांव २६ - सुटाळा बु . 

खामगांव २८ - पळशी बु . 


खामगांव ३७ - कळंबेश्वर 


प्रदेशाची व्याप्ती 


निवडणूक विभागात 
समाविष्ट असलेल्या 
ग्रामपंचायतीची नांवे 


( ३ ) 

बदल नाही 


बदल नाही 


तिन्त्रव 

बदल नाही 

खोलखेड 

बदल नाही 


सोनारगव्हान 


ग्रामपंचायतीच्या 
मर्यादेत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 
( गावे / वस्त्या / तांडे 

इत्यादीची नांवे ) 
( ४ ) 

तरोडा तरोडी 


बदल नाही 

बदल नाही 

झरखेड उजाड 

तिन्त्रव 


इसापूर , 

खोलखेड 

बदल नाही 

देऊळखेड 


बदल नाही 

बदल नाही 


एस . रामामुर्ती ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १४-२० , २०२२ / आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १० ९ . 


८ 


क्रमांक कावि - अका - ग्रापंनि - कक्ष - १५-१९३६-२०२२ 

या कार्यालयातील पत्र क्र . कावि - अका - जिपपंस - ग्रापं- १ ९ ३३ - २०२२ नुसार जिल्हा परिषदा , पंचायत समित्या निवडणुका , २०२२ बुलडाणा जिल्हा 
परिषद , पंचायत समित्या करीता प्रभाग रचना अंतिम प्रसिद्धी दिनांक २७ जून २०२२ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र ( असाधारण ) भाग एक - अ 
अमरावती विभागीय पुरवणी मध्ये पृष्ठ क्र . ३ ९ ते ४१ , अ . क्र . २ ९ १ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे . त्यामध्ये पंचायत समिती गणामध्ये निवडणूक 
क्रमांक व नाव या रकाण्यामध्ये तसेच ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र , गाव व इत्यादीची नावे खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत 
आहे. 

या ऐवजी 


तालुक्यांचे निवडणूक निर्वाचक 

नांव 

विभागाचा 

गणाचा 

क्रमांक 

क्रमांक व 

व नाव 

नाव 


( १ ) 

शेगांव 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

परिशिष्ट -४ ( अ ) 

शेंगाव पंचायत समिती- अंतिम प्रभाग रचना 

शुध्दीपत्र 


( २ ) 

( ३ ) 

११ चिंचोली २१ - चिंचोली 

कारफार्मा कारफार्मा 


प्रदेशाची व्याप्ती 
निवडणूक ग्रामपंचायतीच्या 
विभागात मर्यादेत समाविष्ट 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
असणा - या ( गावे / वस्त्या / तांडे 
ग्रामपंचायतीची इत्यादीची नांव ) 

नांवे 

( ४ ) 


( ५ ) 

टाकळी विरो टाकळी विरा , 


शिरसगांव 

निळे 


बुलडाणा : 
दिनांक ४ जुलै २०२२ . 

भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११० . 


टाकळी हाट 
शिरसगांव निळे , 

वरखेड खुद . 
शेलगांव उजाड 


तालुक्यांचे निवडणूक 
नांव विभागाचा 
क्रमांक 

व नाव 


( १ ) 

शेगांव 


असे वाचावे 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
परिशिष्ट -४ ( अ ) 

नांदुरा पंचायत समिती- अंतिम प्रभाग रचना 
शुध्दीपत्र 


निर्वाचक 

गणाचा 
क्रमांक व 

नाव 


( २ ) 

( ३ ) 

११ - चिंचोली २१ - चिंचोली 
कारफार्मा कारफार्मा 


प्रदेशाची व्याप्ती 
निवडणूक ग्रामपंचायतीच्या 

विभागात मर्यादेत समाविष्ट 

समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

असणा - या ( गावे / वस्त्या / तांडे 
ग्रामपंचायतीची इत्यादीची नांवे ) 

नांवे 

( ४ ) 

बदल नाही 


( ५ ) 
टाकळी विरो , 
टाकळी हाट 

बदल नाही शिरसगांव निळे , 

वरखेड खुर्द . 
शेलगांव उजाड 


एस . रामामुर्ती ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


क्रमांक कावि - अका- ग्रापंनि - कक्ष - १५-१९३६-२०२२ 

या कार्यालयातील पत्र क्र . कावि - अका- जिपपंस - ग्रापं -१ ९३३-२०२२ नुसार जिल्हा परिषदा , पंचायत समित्या निवडणुका , २०२२ बुलडाणा जिल्हा 
परिषद , पंचायत समित्या करीता प्रभाग रचना अंतिम प्रसिद्धी दिनांक २७ जून २०२२ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र ( असाधारण ) भाग एक - अ 
अमरावती विभागीय पुरवणी मध्ये पृष्ठ क्र . ४१ ते ४३ , अ . क्र . २ ९ २ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे . त्यामध्ये पंचायत समिती गणामध्ये निवडणूक 
क्रमांक व नाव या रकाण्यामध्ये तसेच ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र , गाव व इत्यादीची नावे खालीलप्रमाणे दुरूस्ती करण्यात येत 
आहे . - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १४-२० , २०२२ / आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

या ऐवजी 


तालुक्यांचे निवडणूक निर्वाचक 

नांव 

विभागाचा 

गणाचा 

क्रमांक 

क्रमांक व 

व नाव 

नाव 


( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

नांदुरा १३ - निमगांव २६ - नारखेड डोलारखेड इसापूर , 

डोलारखेड 


बुलडाणा : 

दिनांक ४ जुलै २०२२ . 

भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १११ . 


प्रदेशाची व्याप्ती 
निवडणूक ग्रामपंचायतीच्या 
विभागात मर्यादेत समाविष्ट 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
असणा - या ( गावे / वस्त्या / तांडे 
ग्रामपंचायतीची इत्यादीची नांवे ) 

नांवे 


तालुक्यांचे निवडणूक निर्वाचक 

नांव विभागाचा 

गणाचा 
क्रमांक व 

क्रमांक 

व नाव 

नाव 


( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

मोताळा २३ - धामगांव ४५ - लिहा बु . 

बढे 

४६ - धामगांव 

बढे 


बुलडाणा : 

दिनांक ४ जुलै २०२२ . 
अ.- एक - अ -३ ( १६१५ ) . 


तालुक्यांचे निवडणूक 
नांव विभागाचा 
क्रमांक 

व नाव 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
परिशिष्ट -४ ( अ ) 

मोताळा पंचायत समिती- अंतिम प्रभाग रचना 

शुध्दीपत्र 


प्रदेशाची व्याप्ती 
निवडणूक ग्रामपंचायतीच्या 
विभागात मर्यादेत समाविष्ट 
समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

असणा - या ( गावे / वस्त्या / तांडे 

ग्रामपंचायतीची इत्यादीची नांवे ) 

नांवे 

( ४ ) ( ५ ) 
कोल्ही गवळी कोल्ही गवळी 
लपाली लपाली 


असे वाचावे 


( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

नांदुरा १३ - निमगांव २६ - नारखेड 


निर्वाचक 

गणाचा 
क्रमांक व 

नाव 


तालुक्यांचे निवडणूक 
नांव 

विभागाचा 
क्रमांक 

व नाव 


क्रमांक कावि - अका - ग्रापंनि - कक्ष - १५-१९३६-२०२२ 

या कार्यालयातील पत्र क्र . कावि - अका - जिपपंस - ग्रापं- १ ९३३-२०२२ नुसार जिल्हा परिषदा , पंचायत समित्या निवडणुका , २०२२ बुलडाणा जिल्हा 
परिषद , पंचायत समित्या करीता प्रभाग रचना अंतिम प्रसिद्धी दिनांक २७ जून २०२२ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र ( असाधारण ) भाग एक - अ 
अमरावती विभागीय पुरवणी मध्ये पृष्ठ क्र . ४५ ते ४७ , अ . क्र . २ ९ ४ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे . त्यामध्ये पंचायत समिती गणामध्ये निवडणूक 
क्रमांक व नाव या रकाण्यामध्ये तसेच ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र , गाव व इत्यादीची नावे खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत 
आहे . 

या ऐवजी 

असे वाचावे 


निर्वाचक 

गणाचा 

क्रमांक व 

नाव 


( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

मोताळा २३ धामगांव बदल नाही 

बढे 


४६ - धामगांव 
बढे 


प्रदेशाची व्याप्ती 
निवडणूक ग्रामपंचायतीच्या 
विभागात मर्यादेत समाविष्ट 

समाविष्ट असलेले क्षेत्र 

असणा - या ( गावे / वस्त्या / तांडे 
ग्रामपंचायतीची इत्यादीची नांवे ) 

नांवे 

( ४ ) 

बदल नाही 


( ५ ) 


एस . रामामुर्ती ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


इसापूर , 


बदल नाही 

बदल नाही 


९ 


प्रदेशाची व्याप्ती 
निवडणूक ग्रामपंचायतीच्या 

विभागात मर्यादेत समाविष्ट 
असलेले क्षेत्र 

समाविष्ट 

असणा - या ( गावे / वस्त्या / तांडे 

ग्रामपंचायतीची इत्यादीची नांवे ) 

नांवे 

( ४ ) 


( ५ ) 

बदल नाही 

बदल नाही 


एस . रामामुर्ती ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १४-२० , २०२२ / आषाढ २३-२९ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११२ . 


तालुक्यांचे निवडणूक 

नांव 

विभागाचा 

क्रमांक 

व नाव 


क्रमांक कावि - अका - ग्रापंनि - कक्ष - १५-१९३६-२०२२. 

या कार्यालयातील पत्र क्र . कावि - अका- जिपपंस - ग्रापं- १ ९ ३३ - २०२२ नुसार जिल्हा परिषदा , पंचायत समित्या निवडणुका , २०२२ बुलडाणा जिल्हा 
परिषद , पंचायत समित्या करीता प्रभाग रचना अंतिम प्रसिद्धी दिनांक २७ जून २०२२ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र ( असाधारण ) भाग एक - अ 
अमरावती विभागीय पुरवणी मध्ये पृष्ठ क्र . ५० ते ५३ , अ . क्र . २ ९ ६ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे . त्यामध्ये पंचायत समिती गणामध्ये निवडणूक 
क्रमांक व नाव या रकाण्यामध्ये तसेच ग्रामपंचायतीच्या मर्यादेत समाविष्ट असलेले क्षेत्र , गाव व इत्यादीची नावे खालीलप्रमाणे दुरूस्ती करण्यात येत 
आहे. 


मेहकर 


या ऐवजी 


( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

मेहकर ३६ - जानेफळ ७०- शेलगाव 


बुलडाणा : 
दिनांक ४ जुलै २०२२ . 


निर्वाचक 

गणाचा 

क्रमांक व 

नाव 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

परिशिष्ट -४ ( अ ) 

मेहकर पंचायत समिती- अंतिम प्रभाग रचना 

शुध्दीपत्र 


प्रदेशाची व्याप्ती 

निवडणूक ग्रामपंचायतीच्या 
विभागात मर्यादेत समाविष्ट 

समाविष्ट असलेले क्षेत्र 
असणा - या ( गावे / वस्त्या / तांडे 

ग्रामपंचायतीची इत्यादीची नांवे ) 

नांवे 


( ४ ) 

विश्वी 


1 


विश्वी 


तालुक्यांचे निवडणूक 
नांव 

विभागाचा 
क्रमांक 

व नाव 


( १ ) 

मेहकर 


( ३ ) 

७० - शेलगाव 

देशमुख 

देशमुख 
७१ - लोणीगवळी लोणीगवळी लोणीगवळी मेहकर ३६ जानेफळ ७१ - लोणीगवळी बदल नाही 


असे वाचावे 


( २ ) 


निर्वाचक 

गणाचा 

क्रमांक व 

नाव 


प्रदेशाची व्याप्ती 
निवडणूक ग्रामपंचायतीच्या 

विभागात मर्यादेत समाविष्ट 

समाविष्ट 

असलेले क्षेत्र 

असणा - या ( गावे / वस्त्या / तांडे 
ग्रामपंचायतीची इत्यादीची नांवे ) 

नांवे 

( ४ ) 

बदल नाही 


( ५ ) 

बदल नाही 


बदल नाही 


एस . रामामुर्ती ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . " 


